मे. स्री शक्‍ती संस्था मुंबई यांच्या मार्फत प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे येथे पुरविण्यात 
आलेल्या खादयोपयोगी व नित्योपयोगी व 
किरकोळ वस्तूंचे प्रलंबित देयके मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार अदा 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१८८/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २० एप्रिल, २०२१. 


वाचा: 
१) Assistant Government Pleader, (A.S.) Writ Cell, High Court, Mumbai letter No. 
GP/APV/28§3/2029 Date 39.03.2029 


प्रस्तावना : 

मे. स्री ara संस्था विक्रोळी, मुंबई यांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे Belles अन्नधान्य व इतर 
खादयोपयोगी तसेच इतर नित्योपयोगी वस्तुंच्या प्रलंबित देयकाबाबत अपर पोलीस आयुक्त, 
लाचलुचपत, प्रतिबंधक विभाग यांच्याकडे उघड चौकशीच्या कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत रुग्णालयास खादयोपयोगी व नित्योपयोगी व किरकोळ वस्तू खरेदी 
बाबतचे मे. स्त्री शक्‍ती संस्था मुंबई यांचे प्रलंबित देयके अदा करण्यात आलेले नाहीत. दरम्यानच्या 
कालावधीमध्ये मे. स्त्री शक्‍ती संस्था मुंबई यांनी सदर प्रलंबित देयके अदा करण्यात यावी यासाठी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट पिटीशन क्र.३१६०८/२०१९ दाखल केले होती. त्यानुसार मा. उच्च 
न्यायालय मुंबई यांनी मे. स्त्री ara संस्था, मुंबई यांची रु.३,३४,२३,१००/- इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित 
देयकाची रक्‍कम मा. उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी शाखेत भरण्याबाबत दिनांक ३१.०३.२०२१ रोजी 
आदेश दिले आहेत. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झछासन निर्णय : 


मे. स्री शाकती संस्था मुंबई यांच्या मार्फत प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे येथे पुरविण्यात 
आलेल्या खादयोपयोगी व नित्योपयोगी व किरकोळ वस्तूंचे प्रलंबित देयकाची रक्‍कम मा. उच्च 
न्यायालयामार्फत अदा करण्याकरीता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील नोंदणी शाखेमध्ये 
रु.३,३४,२३,१००/- इतक्या रक्कमेचा धनादेश वैदयकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा 
जि. पुणे यांच्यामार्फत जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१८८/आरोग्य 3 


सदर खर्च मागणी क्र.आर-१, (०५) मनोरुग्णालये, (०५) (०१) मनोरुग्णालये (अनिवार्य) 
(२२१००२१७ उप शिर्ष १९- आहार खर्च यामध्ये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये,उपलब्ध 
असणाऱ्या निधीमधून भागाविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१६११३३४०३२१७ असा आहे. आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ii Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Ros h a n I DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S 


D | n e 5 h Maharashtra, O = Government 


jaharashtra, OU = Publ 


Kadam Patil 0५५७. 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, पुणे. 
६. वैदयकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा जि. पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. पुणे. 

निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


